विभागासाठी प्रिंटर कार्त्रेज 
खरेदी करण्यास 
प्रशाकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१७/नोंदणी शाखा 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
मुंबई- ४००००३१ 
तारीख: ७ जुलै २०२० 
वाचा & 
१ उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४ 
दिनांक २४.८.२०१७शासन निर्णय क्रमांकः 

२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग 
२ ,दिनांक १७.०४.२०१५ 


प्रस्तावना § § 


माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेस शासनाच्या सर्व सेवा माफक दरात, 
पारदर्शकरित्या व जलदगतीने उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने राज्याचे ई-प्रशासन धोरण जाहिर करण्यात 
आलेले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग (खुद्द)चे कामकाज सुरळीत चालावे याकरिता प्रिंटर 
साठीचे कार्त्रेज खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 8 

संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.१ व २ मधील दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना / निर्देशानुसार 
सार्वजनिक आरोग्य विभागात वापरात असलेल्या प्रिंटरसाठी आवश्‍यक असलेले कार्त्रेज खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. साहित्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१७/नोंदणी शाखा 


! साहित्य तपशील खरेदी 
अ.क्र करावयाची 
संख्या 
HP Laserjet pro M203 DW या प्रिंटरसाठी 30 A कार्त्रेज ५० नग 
ग 


३. सदर खरेदी उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग area निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४ , दिनांक २४.८.२०१७ मध्ये नमूद केल्यानुसार GEM पोर्टल वरुन विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करुन खरेदी करण्यात येत आहे. 


४. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.आर-२२५१ सेक्रेटरीएट सामाजिक सेवा,०९०,सेक्रेटरीएट- 
(०१) (09) सार्वजनिक आरोग्य-१३, कार्यालयीन खर्च (२२५१ ०४१८) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०- 
२१ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात येईल. 


५. सदर oar निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : fas 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग २, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका- 
१९७८, भाग पहिला, उपविभागदोन मधील अनुक्रमांक QU, नियम क्र. ७६ नुसार प्रशासकीय विभागास 
अधिकारानुसार खरेदी करण्यात येतील. शासन निर्णय विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या संमती नंतर 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०६१२५३२०४२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra R Gadhari 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


© ou=Public Health Department, 
a V | Nn l a postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833¢ 
07d32831e4140f3de291d1f40d510d2956 


७ 43f, 

R G a d h a [| | serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e 
69f18152eb1ab86474731f4ac3d8424b8b 
56a653e1, cn=Ravindra R Gadhari 
Date: 2020.07.07 13:47:44 +05'30' 


(र.र. गढरी) 
शासनाचे उपसचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१७/नोंदणी शाखा 


प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र 

२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोखशाखेमार्फत), 

३. उपसचिव(नोंदणी शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
४. कक्ष अधिकारी (खरेदी अधिकारी), GEM पोर्टल, सा.आ.वि 

५. अवर सचिव (रोख शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई-०१ 
६. वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 

७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
रं 
8 


. वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती (नोंदणी शाखा) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


